कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांची 
बदली रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एसयुटी-२०१७/(२६०/२०१७)/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
तारीख: १५ मार्च, २०१८. 
वाचा:- १) जलसंपदा विभाग, शासन आदेश क्र.एलटीएस-१११७/(२५२/२०१७), आ.(वर्ग-१, दि.२१.०६.२०१७. 
2) मा.महाराष्ट्र प्रगासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे दि.२६.०२.२०१८ चे आदेशा. 
शासन आदेठा :- 
श्री.देवेंद्र दिनानाथ जोशी, कार्यकारी अभियंता, नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभाग, नंदुरबार यांची संदर्भ 
क्र.१ येथील दि.२१.०६.२०१७ च्या आदेशान्वये सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने कार्यकारी अभियंता, 
संकल्पचित्र विभाग, विद्युतगृह क्र.३, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक या पदावर बदलीने नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. 
वी आता, संदर्भ क्र.२ येथील मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी मूळ अर्ज 
क्र.३९८/२०१७ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने श्री.दे.दि.जोशी यांचे संदर्भ क्र.१ 
येथील दि.२१.०६.२०१७ चे बदली आदेश रद्द करण्यात येत आहेत. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१५१५२१३४६९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sunil Gangaram Gangarkar 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


S (1 ‘al | | G a Nn g a [| a mM ou=Water Resources Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb 


G a Nn g a [| ka [| 2e3f823a285cfade8149e690564bc13f6, 


cn=Sunil Gangaram Gangarkar 
Date: 2018.03.15 15:21:23 +05'30° 


(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), 

जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 
३) सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 


शासन आदेशा क्रमांकःएसयुटी-२०१७/(२६०/२०१७)/आ.(वर्ग-१) 


) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

७ खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

) खाजगीसचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा),मंत्रालय, मुंबई. 
) संबंधीत अधिकारी. 

१०) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

१२) कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


